महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान कळमेश्वर शहराच्या पाणी 
पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. झासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 

५. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो -२०२१/ प्र.क्र.३१९/नवि-३३, 
दिनांक २८ डिसेंबर, २०२१. 

६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ 
प्र.क्र.१२२/ पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग यांचे तांत्रिक मंजूरी 
आदेशा क्रमांक मजीप्रा/मुअ(ना)/तांशा-२/१७९९/२०२२, दिनांक २९ जुले,२०२२. 

७. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रस॑/कळमेश्वर न.प. पा.पु./प्र.क्र.४१७/ 
२०२१/का.७/४८६६, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२२. 

८. दिनांक १ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 
राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 
वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण 


जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत कळमेश्वर नगरपरिषदेचा पाणी 
पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. ०५ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 

तदनंतर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सुधारीत दरसुचीनुसार संदर्भाधीन क्र.०७ अन्वये 
सदर प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांच्याकडून सुधारीत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.०८ अन्वये नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयाच्या पत्रान्वये सदर प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर 
करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक ०१ डिसेंबर, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार कळमेश्वर शहराच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र.०५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमीत 
करुन सुधारित दरसुचीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र.०५ अन्वये कळमेश्वर 
नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द 
करण्यात येत आहे. संदर्भाधीन क्र.०७ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या कळमेश्वर 
नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग यांनी दिनांक २९ जुले, २०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व 
त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr. 


No. Particulars Amount 
1__| Working Survey 500000 
2 eee ies Ae aad Pump House (Dia - 8 m, depth 26.0 m, 17525623 
3 Approach Bridge & Approach Road 28130839 


(6.0m wide, 200 m Length bridge & 100 m length road) 


Raw Water Pumping Machinery 
4 |(3 x VT Pump 90 HP, Q = 2,26,520 LPH, H = 66m, 50% Stand 13359650 


bye) 

5 aa Water Rising Main (450 mm dia DI K-9, Total Length = 3.67 37112703 

sibel BPT (1.5 Lakh Litre Capacity, Staging height = 10 m) 3851725 

4 Raw Water Gravity Main (500, 450, 400 & 300 mm dia DI K-7, L 192995127 
= 22.20 km) 

| 8 | Water Treatment Plant (Capacity 4.5 MLD Conventional type) 26249200 
Pure Water Pumping Machinery (2 Nos. VT pump 40 HP, Q = 

oo 1,98,030 LPH, H = 33 m, 50% Stand by at proposed TP) (2 Nos. 9354444 
submersible monoblock pumps 30, 16 & 12 HP, at existing WTP) 

10 aa Water Rising Main (300 to 100 mm dia DI K-9, L = 2.235 6530435 

11 | MBR (2.55 lakh litre, 23 m staging height) 6079382 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 


Pure Water Gravity Main (100 to 300 mm dia DI K-9, Length 


12 4365 Rmt) 16239960 
Construction of R.C.C. E.S.R.’s (4 No. ESR of capacity 1, 1.95, 4, 
13 | 1.55 lakh litre each with staging height 15 m and 2 No. ESR of 31763527 
capacity 4.15, 3.0 Lakh Litre each with stg. ht. 18 m) 
14 Distribution System (250 to 110 mm dia HDPE L - 44.50 km & 63214281 
300 mm dia DI K-7, L = 0.85 km, Total Length = 45.33 km) 
15 | Road Reinstatement 31246866 
16 | SCADA & Automation 19066643 
17 | Flow Meter 5329754 
18 | Misc. Works, Trial Run & Repair to Existing WTP 7818950 
Total Cost of Project | 516369109 
Add 18% GST on Total Cost 92946440 
Total Net Cost of Scheme | 609315549 
Say Rs. | 60.93 Cr. 
कार्यादेश 
दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ 
महिने 
०२. Mora नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
cee eae जत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
नागरी स्थानिक oe ज्य शासनामार्फत ie 
त योजनेची arg अनुबान OCH थेचा सहभाग 
अ.क्र. ज्य संस्थेचे मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल asa ट्या 
a मंजूर किंमत चया (प्रकल्प किंमतीच्या 
नाव किंमतीच्या ९०%) 
१०%) 
a 2 3 tes षु 
ष्र कळमेश्वर रु. ६०.९३ रु. ५४.८३७ रु. ६.०९३ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या पाणी 
पुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन कळमेश्वर नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
(PMC) म्हणून नियुक्‍त करण्यात यावे. तसे करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक 
राहील. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाचे काम विहीत कालमर्यादेत पूर्ण 
करुन घ्यावे. 

३. प्रकल्प किंमतीच्या ३ टक्के इतके प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लगार शुल्क (PMC 
Charges) नगरपरिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास स्वनिधीतून प्रदान करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 
(शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहीत केल्यानुसार व त्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींच्या अधिनतेने) 

४. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित 
केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करणे व सदर प्रकल्पाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण 
करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेवर व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारावर 
बंधनकारक राहील. 

ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. 
१ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या 
बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा (RBH) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. त्यापैकी co 
टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवऱ्यक राहील. 


1) 


बंधनकारक सुधारणा :- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, 
जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसूली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


Il) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात 


पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकक्‍न झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या 
कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” 


च्या तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचितरित्या 
करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता 


कराची व पाणीपट्टीची वसूली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक 
राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे 
MAA राहील. 

वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा 
समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 


2. 


संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर 
पर्जन्यजल संचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रुटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक 
कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रुटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक 
राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


4: 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक 
आराखडा (Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. 
त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी 


स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) 
अनुदानाशी तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त झालेल्या/होणाऱ्या 
अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी 
यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱया हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 


द 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस राज्य शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक 
टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य शासनाच्या fea जेवढी रक्‍कम प्रदान 
होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिउड्याची 
रक्कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो 
अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ 
निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र 
वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी 
संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


i 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ 
व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यांच्यावर बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा कळमेश्वर नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, कळमेश्वर नगरपरिषद यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 


निर्णयातील सूचनांचे तंतोतंत पाळन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे 
आव्यक राहील 


. सदर पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक 
राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


., सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 


असलेल्या पाईप्स इत्यादी वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवडऱ्यकतेनुसार 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 


७. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्‍यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या 


पाईप्सची खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर 
स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ 


जून, २०२२ रोजीच्या भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील 
आव्यक तरतूदींचा PAT करण्यात यावा. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या satel एका 
यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्तावा सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


as 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी 
उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी 
मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची 


पूर्तता केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची 
परवानगी घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन 
राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल 
व दुरुस्तीबाबत आवऱयक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत 
करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत 
राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाळ व दुरूस्तीसाठी 
कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 
नमूद केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदवर बंधनकारक 
राहील. 

ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर 
झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार 
नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०२२७१७११२७१२२५ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT ovicr-stinanrc anoce 


o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C A N DG F email=shrikant.andge@nic.in, 
c=U: 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव,नगर विकास विभाग 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.३४२/नवि-३३ 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
११. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग. 
१३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
१५. मुख्याधिकारी, कळमेश्वर नगरपरिषद, जि. नागपूर. 
१६. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


